महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवेतील मुख्याधिकारी 
गट-ब/ सहायक आयुक्त, गट-ब संवर्गातून 
मुख्याधिकारी, गट-अ/ सहायक आयुक्त, गट-अ 
संवर्गात तदर्थ पदोन्नती व पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), चौथा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ सप्टेंबर, २०२३. 


संदर्भ:- महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ दि.१४.०७.२०२१. 


शासन आदेशा:- 

खालील नमुद अधिकाऱ्यांना मुख्याधिकारी गट-ब (एस-१५ रु.४१८००-१३२३००) संवर्गातून मुख्याधिकारी गट-अ 
(एस-२० रु.५६१००-१७७५००) संवर्गात निव्वळ तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती देऊन त्यांना संदर्भाधिन अधिसूचनेच्या अनुषंगाने 
वाटप झालेल्या महसूली विभागांतर्गत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्यात येत आहे: - 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम वाटप महसूली विभाग पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना 
¥ . | श्रीमती मिताली मुकेश संचेती, उपायुक्त, ठाणे महानगरपालिका. 
सहायक आयुक्त, नवी मुंबई कोकण-२ 
महानगरपालिका. 

२. | श्री.प्रशांत अनंत जाधव, सहायक आयुक्‍त, गट-अ, पिंपरी-चिंचवड 
मुख्याधिकारी, देहू नगरपंचायत, पुणे महानगरपालिका. 
जि.पुणे. 

३. | श्री.संदीपभाऊ गंगाराम बोरकर, मुख्याधिकारी, कामठी नगरपरिषद, 
मुख्याधिकारी, कामठी नगरपरिषद, नागपूर जि.नागपूर. या गट-अच्या कार्यरत पदावर. 
जि.नागपूर. 

४. | श्रीमती धनश्री जोतीराम शिदे, उपायुक्त (मुल्य निर्धारक व कर संकलन 
सहायक आयुक्‍त, वसई-विरार नाशिक अधिकारी), जळगांव महानगरपालिका. 
महानगरपालिका. 

५. | श्री.गंगाधर शांकरराव पेटे, उपायुक्त (कर संकलन व निर्धारक 
मुख्याधिकारी, परतूर नगरपरिषद, अमरावती अधिकारी), अमरावती महानगरपालिका. 
जि.जालना. 

६. | श्रीमती निता आशाबाई अंधारे, मुख्याधिकारी, बीड नगरपरिषद, जि.बीड. या 
मुख्याधिकारी, बीड नगरपरिषद, औरंगाबाद गट-अच्या कार्यरत पदावर. 
जि.बीड. 


२. उपरोक्त पदोन्नती ही खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे: - 
(१) सदरहू पदोन्नती ही तदर्थ पदोन्नती (Adhoc promation) आहे. 
(२) सदरहू पदोन्नती दिलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. 


शासन Sea क्रमांकः एमसीओ-२०२२/प्र.क्र.१४१/नवि-१४ 


(३) 


(४) 
(4) 


(६) 


सदर पदोन्नती, सरळसेवेद्दारे आयोगाकडून उमेदवार उपलब्ध होईपर्यंत किंवा पदोन्नती आदेझ्ापासून ११ 
महिन्यांसाठी यापैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीसाठी असतील व पदोन्नती आदेशानंतर नमुद केलेल्या 
कालावधीनंतर आपोआप संपुष्टात येतील. 

सदर तदर्थ पदोन्नती आवश्‍यकता असल्यास दर ११ महिन्यांनंतर खंडीत करुन पुढे चालु ठेवल्या जातील. 

मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून सामान्य प्रशासन 
विभाग(का.१६-ब), शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ मधील तरतूदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्‍त पदावर 
निव्वळ तदर्थ स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.०७.०५.२०२१ संदर्भात मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल असलेल्या न्यायालयीन निर्णयाच्या 
अधिन राहुन सदर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने, या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी निवडसूचीतील 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


७) पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१५/ 


प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि.१२.०९.२०१६ व अनुषंगिक शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


८) संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी पदोन्नत अधिकाऱ्यांस तात्काळ कार्यमुक्‍त करावे. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या 


3. 


पदावर रुजू होऊन, तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 


असून त्याचा संकेताक २०२३०९२५१५२०५११७२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by C PRIYANKA 
DN: लक, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 


DEVELOPMENT DEPARTMENT, 

2.5.4.20=2295c5c50b6a2aa03b2654fd2f569a709a20ae44359 

483f3e1b0d4450728d0, postalCod 10032, st=Mahara: 
rialNumber=55FDD77FA8877BS0FD 182206F763C590C30CE 


698809F79D37B 145FD63E375059, cn=C PRIYANKA 
Date: 2023.09.25 15:23:08 +05'30' 


(प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले) 
शासनाच्या उप सचिव 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, वरळी, मुंबई. 
सर्व संबंधित विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक 

सर्व संबंधित जिल्हाधिकारी. 

सर्व संबंधित महानगरपालिका महापौर. 

सर्व संबंधित महानगरपालिका आयुक्‍त. 

सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत नगराध्यक्ष. 

सर्व संबंधित नगरपरिषद/ नगरपंचायत मुख्याधिकारी. 

सर्व संबंधित मुख्याधिकारी गट-ब 


प्रतिलिपी, 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (नवि-१)/(नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व सह / उप सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी), मुंबई. 
निवडनस्ती (नवि-१४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


